अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ 
प्रमाणे सन २०१९-२० मध्ये भारतीय प्रशासन 
सेवेतील अधिकाऱ्यांनी करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय 
तपासणीचा अहवाल सादर करण्यास सूट देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. : भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र. २५१/२०१९/९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक-१७.१२.२०२० 


संदर्भ: १) शासन निर्णय समक्रमांक दि. ११.१२.२०१९ 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि. १६.०३.२०२० व २२.०६.२०२० 
३) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार यांचे दि.०७.१२.२०२० चे 
कार्यालयीन ज्ञापन 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या वर्षी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांनी करून घ्यावयाच्या 
वैद्यकीय तपासणीबाबत संदर्भाधीन दि.११.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये आदेशा निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. सदर वैद्यकीय तपासण्या दिनांक ३१ मार्च, २०२० पर्यंत करणे आवश्‍यक आहे 

2. नोवेल करोना व्हायरसचा Novel Coronavirus (COVID-19) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात 
घेता, कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या कार्यालयीन ज्ञापनांन्वये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने, संदर्भ 
क्रमांक २ च्या शासन निर्णयांन्वये सदर वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबतची मुदत दि.३०.०६.२०२० व 
तद्नंतर ३१.१२.२०२० पर्यंत वाढविण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

३. तथापि, संदर्भ क्र. ३ च्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये, नोवेळ करोना व्हायरसचा Novel 
Coronavirus (COVID-19) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, अखिल भारतीय सेवेतील अधिका-यांनी 
सन २०१९-२० या वर्षाकरिता कार्यमुल्यांकन अहवालास (PAR) वैद्यकीय चाचणी अहवाल 
जोडण्याबाबतची अट शिथील केली असल्याचे कळविण्यात आले आहे. 

8. तद्नुषंगाने सन २०१९-२० वर्षाकरिता महाराष्ट्र संवर्गातील ४० वर्षे किंवा अधिक वय 
असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी कार्यमुल्यांकन अहवालास (PAR) वैद्यकीय 
चाचणी अहवाल जोडण्याबाबतची अट शिथील करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२०१२१७१५०६४५१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
AARTI PRAMOD 
PEDNEKAR 
(आ.प्र.पेडणेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र. २५१/२०१९/९, 


२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. महाराष्ट्र संवर्गातील vo वर्षे वयावरील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्व अधिकारी. 
८. बॉम्बे हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, मुंबई 

९. अपोलो क्लिनिक, कुलाबा, मुंबई 

१०.रुबी हॉल क्लिनिक,४०, ससून रोड, पुणे 

११.आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पीटल, चिंचवड, पुणे 

१२.अरनेजा हार्ट अण्ड मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल रामदास पेठ नागपूर 

१३.सुयश मेडीकल फाऊंडेझन प्रा.लि., Gaal हॉस्पिटल, 

१४.एम जी एम मेडीकल सेंटर अँड रिसर्च सेंटर, औरंगाबाद. 

१५.डॉ.हेडगेवार हॉस्पीटल, गजानान महाराज मंदीराजवळ, औरंगाबाद 

१६.सर्व शासकीय, महानगरपालिका रुग्णालयांचे अधिष्ठाता/जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
१७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


No.11059/01/2014-AlS-III 
Government of India 
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 
Department of Personnel & Training 


North Block, New Delhi 
Ot" December, 2020 


To, 


The Chief Secretaries of States / UTs 


Subject:- Exemption from submission of summary of the Medical Report in respect 
of AIS officers for the PAR period 2019-2020 - reg. 


Sir / Madam, 


| am directed to refer to the subject noted above and to say that the health check 
is mandatory for all AlS officers above the age of 40 years. The Annual health check is 
done in Form IV attached with AIS(PAR)Rules, 2007 as amended from time to time and 
copy of the Part C i.e. Summary of Medical Report is required to be attached along with 
his / her PAR. As per the rules, the officer concerned is required to furnish summary of 
medical report alongwith self-appraisal after getting health check-up done. 


श्र In relaxation of AIS (PAR) Rules, 2007, as amended vide Notification dated 
23.07.2019, earlier submission of summary of Medical Report was delinked from self- 
appraisal and was to be furnished by 30 June, 2020 vide letter dated 11" March, 2020. 
Further, the same was subsequently extended up to 301 December, 2020 vide letter dated 
9॥ June, 2020 for PAR year 2019-2020. 


3. In view of the situation arising out of the spread of Novel Coronavirus (COVID-19), 

it has now been decided with the approval of the competent authority to waive the 

condition of submission of the summary of Medical Report by AIS officers for the PAR year 

2019-2020 as a one-time measure. 

“a 

~\2-22H 

(Jyotsna Gupta) 

Under Secretary to the Government of India 

Tele: 011-23094714 


Copy to :- 


(1) All Ministries /Departments of Government of India 

(2) Ministry of Home Affairs, being Cadre Controlling Authority for IPS 
(3) Ministry of Environment, Forest & Climate Change, being Cadre 
Controlling Authority for IFoS 

(4) EO(PR) Section, DOPT - for information and necessary action 

(5) NIC, DOPT - for uploading on DOPT's website 


